महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


गुरुवार, डिसेंबर २८, २००६ / पौष ७, शके ९९२८ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल व्हरण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ब 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियसांन्वये तयार केलेले (भाग एक, WAST आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम त आवेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ डिसेंबर २००६ 


अधिसूचना 


मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ 

क्रमाक विकाक. ०२०६/सीआर-२/इएक्ससी-२.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे गटते को, 
« महाराष्ट्र विदेशी मद्य (आयात आणि निर्यात) नियम, १९६३ ” मध्ये सुधारणा करण्यासाठी 
खालील नियम तात्काळ अंमलात आणावेत आणि म्हणून “ मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ 
(१९४९ चा मुंबई २५ ) ” ( यात यापुढे ज्याचा “ उक्त अधिनियम” असा निर्देश acter आहे ) 
यांचे कलम १४३ चे पोद कलम (३) च्या परंतुकानुसार तरतूद केल्याप्रमाणे हे नियम आधी प्रस्प्द्ध 
न करता ते करण्यात थाबेत ; न : 


(१९६६) 


भाग चार-ब-३६५ [ किंमत : रुपये ३.००] 


९ SS A ae ee ee ee ee ee ae ee ee ee 


१९६७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., डिसेंबर २८, २००६/पौष ७, शके १९२८ [भाग चार-ख 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या पोट-कलम (२) च्या खंड (बी) 
आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन खालील नियम करीत आहेत. ते असे :-- 


१. _ या नियमांना “ महाराष्ट्र विदेशी मद्य (आयात-निर्यात) (सुधारणा) नियम, २००६" 
असे संबोधण्यात यावे. 

२. महाराष्ट्र विदेशी मद्य (आयात आणि निर्यात) नियम, १९६३ च्या नियम ११ च्या उप-नियम 
(९) च्या खंड (A) मधील “ (स्पिरीटस्‌, वाईन्स, माल्ट लिकरच्या प्रत्येक ब. लि. करिता रुपये सात)” 
या शब्दानंतर “ आणि (परराज्यातून पेय मद्य निर्मितीसाठी आयाल करण्यात यावयाच्या शुद्ध मद्यार्क 
ब अतिशुद्ध मद्यार्कावर प्रति ब. लि. रुपये दोन) ” हे शब्द अंतर्भूत करण्यात यावेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल थांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गौ. जो. रसाळ, 
शासनाचे उप सचिव. 


art चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपक्र, WAT, डिसेंबर २८, २००६/पौष ७, शके ९१९८ १९६८ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 28th December 2006 


NOTIFICATION 


Bompay Pronipymion Act, 1949 

No. VIKAK. 0206/CR-2/Exc-2.--Whereas the Government of 
Maharashtra considers that the following rules further to amend the 
Maharashtra Foreign Liquor (Import and Export) Rules, 1963, ghowd 
be brought into force at once, and therefore, the rule should be made 
without previous publication as provided by the proviso to sub-section 
(8) of section 143 of the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom, XKV of 
1949), (hereinafter referred to as “the said Act *); 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by elause (b) 
of sub-section (2) read with the proviso to sub-section (3) of section 
148 of the said Act, and of all other powers enabling it in that behalf, 
the Government of Maharashtra hereby makes the following rules 
further to amend the Maharashtra Foreign Liquor (Import and 
Export) Rules, 1963 namely :— 

1. These rules may be called the Maharashtra Foreign Liquor 

(Import and. Export) (Amendment) Rules, 2006. 

2, In the Maharashtra Foreign Liquor (Import and Export) 

Rules, 1963, in rule 11, in sub-rule (1) in clause (a), after the words 

“ [rupees seven per bulk litre for spirits, wines, malt liquor]” the 

_ words “and frupees two per bulk litre for import of rectified spirit 
and extra nutral alcohol for potable purpose from ether States}” 
shall be inserted. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


G. J. RASAL, 
Deputy Secretary to Government. 


शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


